RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ८ ] 


गुरुवार , मार्च ५, २०१५ / फाल्गुन १४, शके १९३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

___ आदेश व अधिसूचना. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार भवन 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ मार्च २०१५ 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे 
राज्यमंडळ व इतर सर्व विभागीय मंडळांवरील अशासकीय 

सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत ..... 

अधिसूचना 
वाचा. - ( १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५ . 

( २ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ( सुधारणा) अधिनियम , २००० . 
( ३ ) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र . एसएससी. २०१२ / ३१ / १२ / उमाशि- २, दिनांक १८ जुलै २०१४ , 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ व दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ . 
( ४ ) शासन शुद्धिपत्रक , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र . एसएससी. २०१२ / ३१ /१२/ उमाशि - २, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ , 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ व दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 
( ५ ) शासन अधिसूचना , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , क्र . एसएससी. २०१२/ ३१ / १२ / उमाशि- २, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ व 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ . 

शासन निर्णय 
क्रमांक एसएससी. २०१२ / ३१ /१२ / उमाशि- २. - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५ मधील कलम 
५ (१) वर्ग क तसेच कलम ६( १) वर्ग ३ ( एक ), ( दोन ), ( तीन ) मधील तरतुदीस अनुसरून राज्यमंडळ आणि इतर सर्वविभागीय मंडळांवर शासन 
निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , क्रमांक एसएससी. २०१२ / ३१ / १२ / उमाशि -२, दिनांक १८ जुलै २०१४ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ ,दिनांक २८ 

ऑगस्ट २०१४, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ व दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ तसेच शासन शुद्धिपत्रक , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र . एसएससी. 
२०१२/ ३१ / १२/ उमाशि - २, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ व दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ त्याचप्रमाणे शासन अधिसूचना , 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , क्रमांक एसएससी . २०१२/ ३१ / १२/ उमाशि - २, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ व दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ अन्वये 
करण्यात आलेल्या सर्व संवर्गातील नामनिर्देशित अशासकीय सदस्यांचे सदस्यत्व , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
( सुधारणा ) अधिनियम , २००० मधील कलम २ ( ख ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे . 

या निर्णयाची अंमलबजावणी सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रकाश ठुबे , 
शासनाचे सह सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ. वि .) - १३ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING . STATIONERY AND PUBLICATION . PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, 
EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


